“महिला उद्योजकता कक्षा”च्या समितीमध्ये व 
या कक्षाच्या “कार्यकारी व संनियंत्रण” 
समितीच्या रचनेमध्ये बदल करणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक-२०२०/प्र.क्र.०३/२०२१/उद्योजकता-१ (कौशल्य-१) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ - 9) कौड़ाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक/कौविआ-२०१६/प्र.क्र.9७/अभियान-१ 
दि३.जुले.२०१७, 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. 
MSInnoS/2098-20/C.R.9190/INS/2&3 ,दि १४.डिसेंबर २०२०,चे पत्र. 
3) ore’ विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. कौविउ- 
२०२०/प्र.क्र.०३/उद्योजकता/दिनांक ०४ जानेवारी ,२०२१ 
प्रस्तावना :- 
स्टार्टअप व उद्योजकता क्षेत्रात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढावे तसेच महिलांना “उद्योजक” होण्यास 
आव्यक ते सहकार्य मिळावे, याकरिता महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी अंतर्गत महिलांकरिता “महिला 
उद्योजकता कक्ष" स्थापन करण्यास सं. क्र. ०३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर स्थापन 
करण्यात आलेल्या “महिला उद्योजकता कक्षा” च्या तसेच या कक्षाच्या “कार्यकारी व संनियंत्रण” समितीच्या 
रचनेमध्ये अंशत: बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


स्टार्टअप व उद्योजकता क्षेत्रात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढावे तसेच महिलांना उद्योजक होण्यास आव्यक ते 
सहकार्य मिळावे याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या “महिला उद्योजकता कक्षा” ची तसेच “कार्यकारी व 
संनियंत्रण” समितीची सुधारित रचना खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


१. महिला उद्योजकता कक्ष :- 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या “महिला उद्योजकता कक्षाची” 
रचना पुढीलप्रमाणे राहील. 


अ.क्र अधिकारी पद 


१ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई अध्यक्ष 


2. | सहसचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई  । सदस्य 


३ | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कौशल्य-१ ied विकास, रोजगार व| सदस्य 
उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


४ | आयुक्त, कोडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालय,नवी मुंबई - | सदस्य 
प्रतिनिधी 


५ | RE कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कोशल्य विकास सोसायटी | सदस्य 
(प्रतिनिधी) 


६ | संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचनालय (प्रतिनिधी) सदस्य 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः २०२०/प्र.क्र.०३/२०२१/उद्योजकता-१(कौडल्य-१) 


७ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास मंडळ (प्रतिनिधी) सदस्य 
ट्‌ Uninted Nation Development Programme (UNDP) चे २ प्रतिनिधी सदस्य 
९ UN Women चे २ प्रतिनिधी - सदस्य 
(क. || ० | उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी - सदस्य सचिव 


कक्षाचे अध्यक्ष हे बैठकीतील विषयाच्या अनुषंगाने कोणत्याही व्यक्‍तीस “विशेष निमंत्रित” म्हणून 
नामनिर्देशित करु शहाकतील. 


२. कार्यकारी व संनियंत्रण समिती :- 
प्रधान सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी व 
संनियंत्रण समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल , 


अ.क्र अधिकारी पद 
१ | प्रधान सचिव, Hee विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई  । अध्यक्ष 
२ सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
३ सचिव, डद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
४ सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
५ कुलगुरु, एस.एन.डी.टी. विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 
६ आयुक्‍त, Hated विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. सदस्य 
७ आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचानालय, (९५॥_॥/)मुंबई सदस्य 
८ संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचनालय, मुंबई सदस्य 
९ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी,मुंबई. सदस्य 
a मुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोत्ती अभियान (MSRLM) | सदस्य 
ee q | अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास मंडळ, मुंबई सदस्य 
१२ । व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई (MAVIM) सदस्य 
१३ | सह सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
१४ राज्य प्रतिनिधी, United Nations Development Programme (UNDP), | सदस्य 
Maharashtra 

१५ राज्य प्रतिनिधी, Unitend Nations Women (UN Women) 2 प्रतिनिधी सदस्य 
१६ | राज्य प्रतिनिधी, UNICEF- २ प्रतिनिधी सदस्य 
१७ । महिलांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या नामांकित संस्थांचे प्रतिनिधी (दोन) सदस्य 
१८ । उद्योग क्षेत्रातील नामांकित महिला प्रतिनिधी-२ (निमंत्रित) सदस्य 
१८ | उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई सदस्य सचिव 


उपरोक्त समितीचे अध्यक्ष हे बैठकोतील विषयाच्या अनुषंगाने कोणत्याही व्यक्‍तीस “विशेष 
निमंत्रित” म्हणून नामनिर्देशित करु हाकतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः २०२०/प्र.क्र.०३/२०२१/उद्योजकता-१(कौडल्य-१) 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०१०७१७२८२५८४०३ असा आहे. 
सदर शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 


D r S U Va r n a DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cdf8435b141 13ef43d22f63f448b2db4109f1 aa98e 


siadharth (वाव reeset cea ernsisenms 
(डॉ.सुवर्णा सि. खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल तथा विद्यापीठांचे कुलपती यांचे सचिव.राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
४. मा.मंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा राज्यमंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य विधानमंडळ, मुंबई. 
qo, सर्व सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु. महाराष्ट्र राज्य. 
१५. कुलगुरु, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठ, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
१७. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
१८.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई. 
१९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 
२०. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास मंडळ, मुंबई. 
२१. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास मंडळ (MAVIM) 
२२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान.(॥81(/) 
२३. आयुक्‍त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई.(९५॥1_॥/) 
२४. राज्य प्रतिनिधी, United Nations Development Programme (UNDP), Maharashtra. 
२५. राज्य प्रतिनिधी, Unitend Nations Women (UN Women). 
२६. राज्य प्रतिनिधी, UNICEF- प्रतिनिधी 
२७. सर्व सदस्य, कार्यकारी तथा संनियंत्रण समिती, महिला उद्योजकता कक्ष, महाराष्ट्र नाविन्यता सोसायटी, मुंबई. 
२८.सर्व कक्ष अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/सह सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
२९. निवड नस्ती /कौशल्य -१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


